बीरांच्या कथा 


४५ ९॥४॥८१५॥॥५ राजेन्द्र अवस्थी 


1०७४) 81-237-(047/2-1) 


पहिली आवृत्ती 1973 (शके 1895) 
आठवी आवृत्ती 1999 (शके 1921) 
मूळ * : राजेन्द्र अवस्थी, 1972 

रु. 10.00 

१७४९६ ७ शवोएपा (ववावय्रार) 
संचालक, नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 
ए-5, ग्रीन पाक, नवी दिल्ली 110016 यांनी प्रकाशित केले. 


नेहरू बाल पुस्तकालय 


वीरांच्या कथा 


राजेन्द्र अवस्थी 


चित्रकार 


शरदिंदु सेन राय 


अनुवादक । 
शोभा वराडपांडे 


यात्रेकरू : 


उ 

रात्री श्रावणकुमाराने आपल्या आंधळ्या मातापित्यांना जेऊ घातले, मंग अत्यंत 

काळजीपूर्वक त्यांचे बिछाने घातले. जेव्हा ती दोघे बिछान्यावर पहुडली तेव्हा 
श्रावण आपल्या पित्याचे पाय दाबू लागला. हा त्याचा नित्यनियमच होता. त्यांच्याशी 
गप्पागोष्टी करता करता श्रावण म्हणाला, ' आज दक्षिणेतून काही यात्रेकरू आले होते, 
बाबा ! तीथक्षेत्रांची यात्रा करायला निघाले होते ते. आज आपल्या गावातूनच गेली 
ही मंडळी. किती सुंदर कीतन म्हणत होते ते. गाताना शरीराची सुद्धा शुद्ध विसरले 
होते. काही यात्रेकरू तर लंगडेलुळे होते. ' 

वृद्ध पिता निःश्‍वास टाकीत म्हणाला, ' मुला, फार फार भाग्यवान आहेत ते लोक. 
आमचीही खूप इच्छा होती तीर्थयात्रा करावयाची, पण परमेश्वराने डोळ्याची ज्योतीच 
हिरावून घेतली........' 

वृद्ध मातेने रागावून म्हटले, “ असं का म्हणता तुम्ही? आमचा मुलगाच आमचे 
डोळे आहे. परमेश्वराला का दोष देता. असा सुपुत्र आपल्या पोटी आला हे आपले 
भाग्य समजा! ' 

यावर श्रावण काही बोलला नाही परंतु वडिलांचे शब्द त्याच्या मनाला लागले. 
त्याचक्षणी आपल्या आईवडिलांना तीर्थयात्रा घडवण्याचा निश्चय त्याने केला. परंतु 
त्याने ही गोष्ट आपल्या मनातच ठेवली. आपल्या पत्नीला काही सांगितले नाही. 
तिला हे मुळीच आवडणार नाही हे त्याला ठाऊक होते. 

त्या काळच्या प्रथेनुत्तार श्रावणाचा वित्राहह बालपणीच झाला होता. तो आपल्या 
पत्नीला नेहमी सांगायचा, जर तुला मी प्रसन्न राहावे असे वाटत असेल तर तनमनाने 
माझ्या आईवडिलांची सेवा कर. श्रावणासमोर तर त्याची पत्नी सासूसाऱ्याची खूप सेवा 
करी पण त्याची पाठ वळताच ती त्यांना टाकून बोले. नीट जेवायला देखील द्यायची 
नाही त्यांना. परंतु त्यांनी श्रावणाजवळ तिची तक्रार कधीच केली नाही, उलट ते 
श्राबणाजवळ तिची स्तुती करीत. 

श्रावणाच्या मनात तीर्थयात्राच घोळू लागली. यात्रेची तयारी करून आईवडिलांना 
आपण त्याविषयी सांगू तेव्ह्या त्यांना किती आनंद होईल, याचा तो विचार करी. 
कदाचित ते जाण्यास तयार होणार नाहीत. कारण आपल्यापाय्री श्राबणाला त्रास व्हावा 


हे त्यांना आवडणार नाही. पण तो त्यांचे 
मन वळवील. श्रावणाची तहानभूक 
हरपली. प्रत्येक क्षणी तो तीर्थयात्रेची 
योजना आखायचा. रस्त्यात आपल्या 
आईवडिलांना त्रास होऊ नये हीच 
त्याला काळजी होती. पुष्कळ विचार 
करता करता त्याला एक युक्ती सुचली. 
दुसऱ्या दिवशी सर्ब कामधाम उरकून 
श्रावण जवळच राहाणाऱ्या सुताराकडे 
गेला. श्रावणाला पाडून सुतार खुश झाला. 
___ त्याच्या मातृ-पितृ भक्तीमुळे गावातील 
* _ लोक त्याच्यावर फार प्रेम करीत. 
कं सुताराने विचारले. “काय श्रावण, 
कसा आलास ?? 
श्रावण म्हणाला, ' सुतारकाका, मला 
एक कावड बनवून द्या! 
* कावड £?: सुताराने आश्चर्याने 
विचारले ' कावड घेऊन काय करशील £' 
श्रावण म्हणाला, “माझ्या आई- 
बाबांना त्यात बसवून त्यांना तीर्थयात्रेला 
| घेऊन जाईन. तीर्थयात्रा करायची फार 
इच्छा आहे त्यांची....पण बि'चारे आंधळे आहेत ! केव्हा बनवून द्याल कावड काका?! 
सुतार आश्चर्यचकित होऊन श्रावणाकडे पाहात राहिला. तो म्हणाला, ' मुला ' 
: माझं ऐकशील जरा. तू अजून लहान आहेस. तीर्थयात्रेचा मार्ग अत्यंत दुर्गम आहे. 
संकटांनी भरलेला आहे. रस्त्यात पहाड आहेत, नद्या आहेत, जंगले आहेत, भयानक 
साप आहेत. तू यातून कसा पार पडू शकशील? ' 


परंतु श्रावणाने काही एक. ऐकले नाही. तो 
म्हणाला, “ काका, तुम्ही काही काळजी करू नका. 
फक्त मला आशीर्वाद द्या. आईवडिलांना तीर्थयात्रा 
घडविण्याचा संकल्प मी केला आहे. मी कोणाचे 
कधी वाईट केले नाही, मग कोणी माजे बाईट 
कशाला करील? ' 

श्रावणाच्या हदट्रांपुढे सुताराला झुकावे लागले, तो 
म्हणाला, “ बरं, तर तू संध्याकाळी ये. एक लहानशी 
मजबूत कावड तयार करून ठेवीन मी. ' 

सुताराच्या घरून निवून श्रावण यात्रेच्या तयारीला 
लागला.. दिवसभर तो कामात राहिला. संध्याकाळी 
तो पुन्हा सुताराकडे गेला. सुताराने कावड' करून 
ठेवली होती. तीं देताना त्याने पुन्हा एकदा 
श्रावणाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु श्रावणाने 
काही एक ऐेकले नाही. आईवडिलांना तीथयात्रा 
घडविण्याची, त्यांची मनीषा पूण करण्याची आकांक्षा 


. त्याच्या मनात घर करून बसली होती. सुताराला प्रणाम 
करून याने कावड उचलली ब तो चालू लागला. 
घरी जाऊन आपण उद्या पहाटेच यात्रेला जात असल्याचे 
त्याने आपल्या पत्नीला सांगितले. नंतर वृद्ध माता-पित्यांना 
सांगितले. त्यांनी वारंवार नाही म्हटले, शहाणपणाच्या चार 
गोष्टी सांगितल्या. पण जेव्हा श्रावण ऐकेना तेव्हा त्यांनी 
त्याला साफ नकार दिला. आपल्या आवडत्या मुलाने आपल्या- 
करता इतके कष्ट करावे हे त्यांना आवडले नाहीं. परंतु 
अखेरीस श्रावणाने त्यांचे मन वळविले. त्याच्या हट्टापुढे त्यांचे 
काही चालले नाही. श्रावण त्यांना म्हणाला, ' रस्त्यात तुम्हाला 
मुळीच त्रास होणार नाही. मी सर्व ब्यवस्था केली आहे. ! 
दुसऱ्या दिवशौ भल्या पहाटे तो उठला. आपल्या आई- 
वडिलांची तयारी केली. त्यांना कावडीत बसविले ब चालू 
लागला. संपूर्ण गाव हे अदूभुत दृश्य पाहाण्यास लोटले. त्यांचा 
कण कण श्रात्रणाला आशीर्वाद देत होता. 
हळूहळू दिवस उगवला. रस्त्यावर रथ धावू लागले. चारीकडे 
गडबड सुरू झाली. पण श्रावणाला याची खबर नव्हती. तो 
आपल्याच धुंदीत चालला होता. रस्त्यात्र जो कोणी त्याला 
पाही त्याचे डोळे श्रावणावर खिळून राही. एक सुकुमार बालक, 
खांद्यावर कावड आणि त्यात बसलेले आंधळे आईबाप. हे 
दृश्य पाहाणाऱ्य़ाचे डोळे भरून येत. “धन्य आहेत ते 
आईबाप ज्यांच्या पोटी असा सुपुत्र जन्माला आला त्यांच्या 
तोंडून उद्गार निघत 
दिवस गेले, आठवडे गेले, महिने गेले........श्रावण रात्री विश्रांती घेई ब सकाळी 
प्रवास करी. चालता चालता तो एका घनघोर जंगलात येऊन पोचला. जंगलातदेखील 
तो घाबरला नाही.' उलट त्याला तिथे छानच वाटले. कधी पक्ष्यांचा किलबिलाट 


1 


ऐकू येई तर कधी सिंहाची भयानक गर्जना. समोरून भयभीत झालेले हरीण उड्या 
मारून निघून जाताना दिसत. सशांचे कळप एकामागोमाग पळत असताना दिसत. 
तिंहाने गजना करताच जंगलात भूकंप झाल्यासारखे वाटे. परंतु सिंहाची गजनादेखील 
श्रावणाला परावृत्त कळू शकली नाही. तो कावड खांद्यावर घेऊन चालतच राहिला. 
। रात्र झाली. जंगलात शांतता पसरली. दिवसभराचे थकलेले पशुपक्षी आपापल्या 
.. निवाऱ्यात आराम करू लागले. परंतु श्रावणाच्या डोळ्यात झोप नव्हती. विचारमम्न 
अवस्थेत झाडाच्या बुंध्याला टेकून तो पहुडला होता. शेजारी कावड होती. 
त्याच्याजवळ त्याचे आईबाप झोपले होते. अचानक श्रावणाच्या वडिलांना जाग 
आली. त्यांनी श्रावणाला हाक मारून पाणी मागितले. - 

श्रावणाने पाण्याचा घडा पाहिला पण त्यात एक थेंबभरसुद्रा पाणी नव्हते. तो 
म्हणाला, “ बाबा, यात पाणी नाही. पण मी आता पाणी घेऊन येतो. जवळ एखादा 
तलाव किंवा झरा नक्की. असेल. ' 

वडिलांनी त्याला आंधारात जाऊ नकोस म्हणून वारंत्रार विनवले. परंतु श्रावणाने वडि- 
लांना तहानलेले राहू देणे कसे शक्‍य होते! घडा उचलून तो पाण्याच्या शोधार्थ निघाला. 

थेड्या वेळात थंड हवा येत असलेली त्याला जाणवली. त्यावरून जवळच सरोवर 
किंवा नदी असल्याचा तक त्याने केला. 


8 $. 


थोडे समोर जाताच त्याला नदीच्या पाण्याचा खळखळाट ऐकू येऊ लागला तो 
वेगाने त्या दिशेने धावू लागला. नदीच्या तीरावर पोचून घड्यात पाणी भरू लागला 
तसा अुडबुड असा आवाज येऊ लागला. इतक्यात कोठून तरी एक बाण सणतसणत 
आला व श्रावणाच्या छातीत जाऊन घुसला. त्याचा करुण चीत्कार संपूर्ण जंगलात 
घुमला झाडावर झोपलेले पक्षी पंख फडफडत उठून बसले. श्रावणाची किंकाळी दश- 
रथ राजानेही ऐकली. तो बाण त्यानेच सोडला होता तो यावेळी एका झाडावर 
बसला होता. हत्तीची शिकार करण्यासाठी राजा तेथे आला होता. रिकाम्या घड्यात 
पाणी भरले जात असताना झालेला आवाज ऐकून राजाला वाटले की हःत्तीच नदीवर 
पाणी पिण्यात आल! आहे. त्याने मागचापुढचा विचार न करता बण सोडला. 
किंकाळी ऐकून राजा हतबुद्ध झाला. ही तर माणसाची किंकाळी होती. राजाने झाडा- 
वरून खाली उडी मारली व तो आवाजाच्या दिशेने धावत निघाला. तेथे जाऊन 
पाहतो तो एक सुंदर किशोर जमिनीवर तडफडत आहे व बाण त्याच्या छातीत 
थुसला आहे. राजा ज्याला हत्ती समजला होता तो होता एक मानव, एक सुकुमार 
किशोर. त्याच्या पश्चात्तापाला सीमा राहिली नाही. आपल्या सभोबार धरती फिरत 
अतल्यासारखे त्याला वाटले. 

श्रावण आपल्या आईवडिलांना हाक मारीत होता. दशरथ श्रावणाजवळ गुडघे 
"टेकून बसला, त्याचे मस्तक आपल्या मांडीवर घेतले. मोठ्या काळजीपूर्वक त्याने 
छातीत घुसलेला तीर उपसून काढला. तीर काढताच रक्ताचे कारंजे उसळले. 
भरलेल्या डोळ्याने दशरथ म्हणाला, ' बाळ, नकळत माझ्या हातून मोठे पाप झाले, 
मला क्षमा कर. मला वाटलं एखादा हत्ती नदीवर पाणी पिण्यास आला आहे. ' 

श्रावण अत्यंत कष्टाने म्हणाला, ' आपण राजे दिसत आहात. माझं फक्त एक 
काम करा. या वनात तिकडे माझे आईवडील बतले आहेत. मी त्यांच्याकरता पाणी 
न्यायला आलो होतो. ते तहानेने व्याकुळ झाले असतील. तुम्ही तेथे जाऊन हे पाणी 
त्यांना पाजा ! ' हृलके हलके राजाने श्रावणाची सर्व कहाणी ऐकली. 

“अरेरे! अशा विनी व मातृपितृ-भक्त किशोराला माझ्या हाताने मृत्यू यावा ना?! 
असे म्हणत दशरथ रडू लागला व आपला धिक्कार करू लागला. 


9 


श्रावण म्हणाला, ' महाराज, आपण उशीर लावू नका....लवकर पाणी घेऊन 
जा....! हे बोलत असतानाच श्रावणाने प्राण सोडला. 
दशरथाने श्रावणाचे शव उचलून खांद्यावर घेतले. एका हातात पाण्याचा घडा 
घेतला ब श्रावणाच्या मातापित्याच्या शोधार्थ निघाला. 
दुरून एका झाडाखाली कोणी असले असल्याचे त्याला दिसले. तो तिकडे 
निघाला. पावलाचा आवाज ऐकून श्रावणाचे माताप्रिता एकदम म्हणाले, ' आलास 
बाळ, किती उशीर हा. तुला काही झालं की काय याचीच भीती आम्हाला बाटत 
होती. लवकर पाणी दे बाळा. ही तहान आता सोसवेनाशी झाली आहे !'! 
दशर्याचे हृदय जोराने धडधडत होते. त्याची मान लाजेने झुकली होती. त्यांच्या 
मुलाच्या मृत्यूचा समाचार त्यांना कसा द्यावा ? कापणाऱ्या ह्वातांनी त्याने पाण्याचे भांडे 
श्रावणाच्या पित्याला दिले. प्याला घेत वृद्ध म्हणाला, ' बोलत का नाहीस बाळ! तुला झालंयं 
तरी काय ?' मग अचानक साशंक स्वरांत त्यांनी विचारले, ' तू श्रावणच आहेस ना?! 
“ बाळा, बोलत का नाहीस तू ! तू तर दुरूनच आई, म्हणत यायचास आज तुला 
काय झालं ? तू बोलणार नसशील तर आम्हीही पाणी पिणार नाही. वृद्ध माता म्हणाली. 
आता दशर्‍याला उपाय राहिला नव्हता. पश्चात्तापदग्ध आवाजात तो म्हणाला 
“मी आपला पुत्र आहे मातुःश्री. माझें नाव आहे दशरथ. तुमचा श्रावण. , . ' बोलता 
बोलता राजाचा आवाज कंपित झाला. 
वृद्धा एकदम ओरडली, “ बोल, पुढे बोल, आमच्या श्रावणाचं काय झालं १ 
राजाने मोठ्या घेर्याने श्रावणाच्या मृत्यूचा समाचार त्यांना रेकवला. 
हे ऐकताच ते आक्रंदून उठले. त्यांच्या विलापाने सर्व अरण्य भरून गेले. अयो- 
'ध्येचा प्रतापी राजा दशरथ अपराध्यासारखा खाली मान घालून उभा होता. त्यांना 
कसा धीर द्यावा हे त्याला समजत नव्हते. भरलेश्या आवाजात तो म्हणाला, ' मातुःश्री 
आपण दोघे माझ्याबरोबर चला. मी तुमची सेवा करीन. आजपासून मीच तुमचा 
श्रावण. ' पण त्यांनी त्याचे काही ऐकले नाही. ते म्हणाले, ' श्रावणाशिवाय आमचे 
जीवन व्यथ आहे. याच प्रकारे आपल्या पुत्राच्या वियोगाने तू तडफडशील तेव्हाच 
तुला आमच्या दुःखाची कल्पना येईल.* 


*... 


हे ऐकून दशरथाच्या मनाचा थरकाप 
उडाला. 

रडतारडता वृद्धांचे प्राण गेले. राजा दशर- 
थाने आपल्या हाताने त्यांचा दहनसंस्कार केला 
व दुःखित मनाने तो राजधानीत परतला. 
त्याचे मन अशांत होते. त्याच्या डोळ्यांत 
झोप नव्हती. 

अनेक वर्षानंतर त्याचा पुत्र राम वनवासाला 
गेला तेव्हा शोकव्याकुळ दशरथाला श्रावणाच्या 
आईवडिलांचे बोल वारंवार आठवू लागले. 
“राजन, आपल्या पुत्राच्या वियोगाने तू 
तडफशील तेव्हाच तुला आमच्या दुःखाची 
कल्पना येईल. ! 


फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे 
ही. हिरण्यधनु नावाचा 
एक भिल्लांचा राजा होता, 
अत्यंत प्रतापी आणि शूरवीर. 
मोठे मोठे क्षत्रिय राजेदेखील 
त्याचा धाक बाळगून होते. 
हिरण्यधनूला एक मुलगा 
होता. त्याचे नाव होते 
एकलव्य. तोदेखील आपल्या, 
वडिलांसारखाच साहसी पू 
मन लावून काम करणारा होत 
एखादे काम हाती घेतले 
ते तो पूणे करूनच सोडी. 
एके दिवशी एकलव्य जंग- 
लात एकटा फिरत असताना 


अचानक त्याचे लक्ष शिकार करीत असलेल्या राजकुमारांकडे गेले. तो मुग्ध होऊन 
त्यांची नेमबाजी पाहात राहिला. त्याला वाटले, “मलाही असाः'च बाण चालविता 
आला आणि नेम साधता भाला तर किती छान होईल. मग कोणीही शिकारीत माझी 
बरोबरी करू शकणार नाही.? 

लगेच राजकुमारांकडे जाऊन त्याने विचारले “कुमार, आपण धनुर्विया 
कोणाजवळ शिकलात ? आपले गुरू कोण आहेत ?! 

राजकुमाराचे ध्यान भंगले. त्याने काहीशा रागाने एकलब्याकडे पाहिले. मग अत्यंत 
रूक्षपणे तो म्हणाला, ' गुरू द्रोणाचार्य, '. एवढे बोलून आपल्याच तोऱ्यात तो दुसरीकडे 
निघून गेला. एकलब्याला त्याचा तोरा मुळीच आवडला नाही. पण त्याने तिकडे 
फारसे लक्ष दिले नाही. त्यावेळी त्याचे लक्ष दुसरीकडेच होते. “आपल्याला देखील 
गुरू द्रोणाचार्या जवळ शिकता. आले तर त्या कुमाराप्रमाणे आपणदेखील एक कुशल 
धनुर्धर बनू' असा विचार त्याच्या मनात घोळत होता. 

घरी पोचताच एकलऱ्याने गुरू द्रोणाचार्यांविषयी विचारले. हिरण्यधनूने एकलब्याला 
सांगितले की ते राजधानीत राहातात आणि धुतराष्ट्र महाराजांच्या राजकुमारांना 
धनुर्विचया शिकवलात. ' बेटा एकलव्य ! हिरण्यधनू म्हणाला, “या प्रथ्वीगर द्रोणाचायौ- 
सारखा धनुर्धर दुसरा कोणी नाही? 

वडिलाच्या बोलण्याने एकलऱयाच्या मनात उत्साह संचारला. तो म्हणाला “बाबा, 
मी देखील आचार्य द्रोणांजवळ धनुर्विया शिकेन.' हिरण्यधनु 'चकित झाले. “हे तर 
कदापिरी शक्‍य नाही! त्यांच्या मनात आले. आचार्य द्रोण एका भिष्टकुमाराला 
कधीही धनुर्वियया शिकविणार नाहीत. एकलव्याला समजावत ते म्हणाले ' बेटा, 


आपल्या डोक्यातून तू ही कल्पना काढून टाक. 
आचार्य द्रोण तुला कधीही आपला. शिष्य 
बनविणार नाहीत.' 

“का नाही? ' एकलत्र्याने आश्‍चर्याने विचारले. 

“कारण तू क्षत्रिय नाहीस. आचार्य फक्त 
क्षत्रियकुमारांना, विशेषतः राजकुमारांना धनुर्विद्या 
शिकवितात. पण त्याने काही फारसं बिघडत 
नाही, मी येथेच तुला धनुर्विद्या शिकविण्याची 
सोय. करीन.' 

:नाही बाबा, नाही', एकलब्य आवेगाने 
म्हणाला, “मी धनुर्विद्या शिकेन तर ती 
गुरू द्रोणाचार्यांपाशीच, तुम्ही फक्त परवानगी 
द्या मला २. 

हिरणधनूला आपल्या मुला'चा स्वभाव माहीत 
. होता. कोणा'च्या थांबविल्याने तो थांबायचा 
. नाही याची त्यांना जाणीव होती. एकलब्याचा 

ह्या गुण त्यांना आवडतही असे. कोणतेही काम 
पूणे करायला मनाच्या या तन्मयतेची गरज 
असते हे त्यांना ठाऊक होते. . त्यांनी एकलब्याला 
राजधानीत जाण्याची परवानगी दिली. 

दुसऱ्याच दिवशी एकलब्य राजधानीकडे 
जावयास निघाला. त्याचे मन अपूर्व उत्साहाने 
भरले होते. म्हणून एवढा लांब रस्ता कसा 
संपला हे त्याला कळलेदेखील नाही. राजधानीत 
आल्यावर द्रोणाचार्यांचा पत्ता विचारत विचारत 


तो त्यांच्या आश्रमात येऊन पोचला. त्या वेळी गुरू द्रोणाचार्य आपल्या कुटीत 
बसून राजकुमारांना धनुर्विधेचे सिद्धांत समजावून सांगत होते. कुटीच्या द्वारात 
उभ्या असलेल्या सावळ्या रंगाच्या एकळव्याला पाहून ते चकित झाले. कुटीत 
बसलेल्या . राजकुमारांनादेखील आश्चय वाटले. या भिछाला पहारेकऱ्याने इथपर्यंत 
येऊ तरी कसे दिले? काही राजकुमारांना हे धाडस..आवडले नाही. भिषछकुमाराचे 
.हे अचानक आगमन राजकुमारांना पसंत पडले नाही हे द्रोणांच्या लक्षात आले. 
त्यांनी प्रेमळपणे एकलब्याला ब्रिचारले, 'कोण आहेस तू वाळ? येथे का आलास 
काय पाहिजे तुला ?! 

प्रश्नांची ही फैर ऐकून एकलब्य जरादेखील विचलित झाला नाही. मोजकी 
पावले ठाकीत तो द्रोणाचायीजवळ जाऊन पोचला. त्यांच्या पायांवर डोके ठेवून 
तो म्हणाला, ' गुरुदेव, भिल्ल़राजा हिरण्यधनूचा मी मुलगा. भाझं नाव एकलव्य. मी 


17 
धनुविंद्या शिकण्याच्या हेतूने आपल्याजवळ आलो आहे. आपण मला शिष्य बन- 
विण्याची कृपा करावी, गुरुदेव! ' 

एकलव्याचे बोलणे पुरे होते न होते तोच सर्व राजकुमार खोखो करून हसले 
ते आपणालाच हसत आहेत हे एकलब्याच्या लक्षात आले. एकलवब्याचा चेहरा रागाने 
लाल झाला. पण तो काहीच बोलला नाही. त्याने मोठ्या आशेने द्रोणाचार्यांकडे 
पाहिले. ते अत्यंत गंभीरतेने त्याच्याकडे पाहात होते.' त्याला समजावत ते म्हणाले, 


ह २७ टे 
। 


च्टे> 


अ 


18 


“मिलकुमारा, मी तुला आपला शिष्य बनवू शकणार नाही. मी फक्त क्षत्रियकुमा- 
रांनाच धनुर्विद्या शिकवतो. तू आपल्या घरी परत जावेस हेच बरे! 

द्रोण असे उत्तर देतील ही भीती एकलब्याला वाटत होतीच. पण.-आंपण त्यांचे 
मन वळवू असा आममविश्वास त्याला वाटत होता. अत्यंत मर्मस्पर्शी स्वरात तो 
म्हणाला, ' धनुर्विद्या शिकेन तर ती आपल्याच जवळ अशी प्रतिज्ञा केली आहे मी. 
माझी प्रतिज्ञा पूण झाली नाही तर मी धरी परत जाणार नाही. आपण कृपा करून 
माझा शिष्य म्हणून स्वीकार करावा. ' पण द्रोणाचायीचादेखील नाइलाज होता. ते 
एकलव्याची विनंती मान्य करू शकले नाहीत. 

जड अंतःकरणाने एकलव्य कुटीबाहेर पडला. काय करावे हे त्याला सुचेना. 
आपली हार मानायला तो तयार नव्हता. क्षत्रियकुमारांनी याप्रमाणे आपली टिंगल 
करावी हे त्याला फार लागले. त्यांच्या उपरोधपूव हास्याने त्याच्या हृदयावर आघात 
केला. कधी त्याला आपल्या वडिलांचे शब्द आठवत तर कधी आपली प्रतिक्षा, कधी 
उपरोधाने हसणारे राजकुमारांचे चेहरे त्याच्या डोळ्यांपुढून तरळत. त्यांचे स्मरण 
होताच एकलव्य कळवळून उठला. त्याच्या मुठी आवळल्या गेल्या. मनातल्या मनात 

त्यानें एक निश्चय केला. 

___ कुटीतून बाहेर आल्यावर एकलब्य धरी गेला नाही. तो जंगलातच राहू लागला. 
त्याने द्रोणाचार्यांचा एक मातीचा पुतळा बनविला. जवळच त्याने एक कुटी बांधली. 
तिथे राहून तो एकटा'च धनुर्विधेचा अभ्यास करू लागला. पहाटेपासून मध्यरात्री- 
पर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे बाण चालविण्याचा अभ्यास तो करू लागला. चंद्रसूर्य 
आळीपाळीने उगवले आणि मावळले. तू आले आणि गेले. भीषण गरमीने एकलब्य 
विचलित झाला नाही, वसंत क्रतू त्याला आपल्या ध्येयापासून परावृत्त करू शकला 
नाही. कठिण अभ्यास व परिश्रम याचे फळ मिळाले. एकलव्य कुशल धनुर्धर झाला. 

एके दिवशी एकलब्य आपल्या मातीच्या गुरूसमोर उभा राहून नेम धरत होता. 
त्याच्या एका हातात धनुष्य होते. दुसर्‍या हाताने. त्याने प्रत्यंचा आकर्ण 
ओढली होती. इतक्यांत एक कुत्रे त्याच्याजवळ येऊन भुंकू लागले. त्याच्या आवा- 
जाने एर्कलब्याचे लक्ष विचलित होऊ लागले. एकलव्याने त्याला हाकून लावण्याचा 


19 


खप प्रयत्न केला पण कुत्रा काही केल्या जाईना. तेव्हा त्याने एक शब्दवेधी बाण 

मारून त्याचे तोंड बंद केले. बाणांनी तोंड बंद केलेला तो कुत्रा तडफडत तेथून 

पळाला. तो कुत्रा होता कौरव-पांडव राजकुमारांचा. ते सर्व बनात शिकारीसाठी आले 

होते. कुत्र्याची अवस्था पाहून ते आश्‍चर्यचकित झाले. त्यांचा आपल्या डोळ्यावर 

विश्वास बसेना. कुणी तरी अत्यंत कुशल धनुर्धराने कुत्र्याचे.तोंड बंद केले होते. ते 

आतापर्यंत फक्त अजुनालाच काय ते कशल धनुधर मानत होते. पण कोणीतरी 
त्याच्यावरसुद्धा मात केली होती. कुत्र्याला घेऊन ते द्रोणाचार्यांकडे गेले. 

कुत्र्याची स्थिती पाहून द्रोणा'चार्यदेखील चकित झाले. मनातल्या मनात त्या अज्ञात 
धनुधराची प्रसंशा केल्याविना त्यांना राहावले नाही. त्याने किती कुशलतेने कुत्र्याचे 
तोंड बंद केले होते. ' चला, हा चमत्कार करणारा धनुधर आहे तरी कोण हे तर पाहू. ! 
ते राजकुमारांना म्हणाले, रांजकंमार गुरू द्रोणाचार्यांबरोबर चालू लागले. थोडे दूर 
गेल्यावर त्यांना एकलव्य दिसला. द्रोणाचार्यांनी त्याला ओळखले. अत्यंत स्नेहाने 

त्यांनी विचारले, 'बाळ, फार कुशल धनुर्धर आहेस तू. तुझे गुर्‌ कोण आहेत! ' 
___ “आचार्य द्रोणाचार्य माझे गुरू आहेत? एकलव्य अत्यंत नम्रतापूवक म्हणाला. 

५ आचार्य द्रोण 2! सर्व राजकुमार व स्वतः द्रोणाचार्य आश्चर्याने उद्गारले. 

। होय, आचार्य द्रोण.' मातीच्या प्रतिमेकडे बोट दाखवीत एकलब्य म्हणाला. 
नंतर त्याने द्रोणाचार्यांना सवे काही सांगितले. द्रोणाचार्य त्याची निष्ठा पाहून फार 
प्रसन झाले. आजपर्यंत असा दढ प्रतिज्ञ किशोर त्यांनी पाहिला नव्हता. अशा होतकरू 
शिष्याला नकार दिल्याबद्दल त्यांना पश्चात्तापही होऊ लागला. त्याक्षणी अर्जुनाला दिलेले 
वचन त्यांना आठवले. अर्जुनापेक्षा श्रेष्ठ धनुर्धर दुसरा कोणी होणार नाही असे वचन 
दिले होते. परंतु एकलव्य तर अजुनापेक्षा अनेक पटीने श्रेष्ठ दिसत होता. द्रोणाचार्य 
चिंताप्रस्त झाले. काहीतरी केलेच पाहिजे. अचानक त्यांना एक उपाय सुचला. काहीसा 
विचार करून ते एकलव्याला म्हणाले, ' बाळा, तू मला गुरू मानलेच आहेस तर मीही 
तुझा शिष्य म्हणून स्वीकार करतो. पण तुला गुरुदक्षिणा द्यावी लागेल. देशील तू !' 

मान तुकवून एकलव्य म्हणाला, “ अवश्य गुरुदेव, आज्ञा द्यावी ! ' 

“तू आपल्या उजव्या हाताचा आंगठा मला दे', द्रोण तात्काळ म्हणाले. 


एक क्षण सव स्तब्ध झाल. 
राजकुमारांचा आपल्या कानांवर 
विश्वास बसेना. परंतु एकलव्याने 
मुळीच उशीर लावला नाही. 
मागेपुढे न पाहता, . ताबडतोब 
आपला उजवा आंगठा त्याने 
कापून काढला व आंचार्य द्रोणांना 
नजर केला. त्याची गुरुभक्ती 
पाहून द्रोणाचार्य सद्गदित झाले. 
त्यांच्या डोळ्यांत आसवे भरून 
आली. सावळ्या रंगाच्या त्या भिल्ल 
, कुमाराच्या चेहऱ्यावर एक अपूव 
तेज विलसत होते. द्रोणाचार्यांनी 
कौरव-पांडव कुमारांकडे पाहिले. 
सर्वांचे डोळे आश्चयाने बरिस्फारले 
होते. त्यांना वाटत होते हा भिल्ल 
किशोर त्या सर्वांपेक्षा. गुरू द्रोणा- 
चायापेक्षाही फार फार थोर आहे. 


बाळकृष्ण : 


भादपदातीड अष्टमींची रात्र होती. घनदाट काळांख पसरला होता. हत्तीच्या 
झुंडीसारखे काळे मेघ आकाशात जमले होते. ढगांच्या गडगडाटाबरोबर वीज 
चमकताच भूकंप झाल्याचा भास होई. 
मथुरेचे रहिवासी आपापल्या घरात गुडुप झोपले होते. अशा वेळी बाहेर कोण 
निघणार परंतु मथुरेचा राजा कंस जागा होता. बहीण देबकीचे अपत्य त्याची हत्या 
करील अशी भविष्यवाणी ऐकल्यापासून त्याची तहान-झोप पार हरपली होती. देवकी 


८] 
आणि तिचा पती वसुदेव यांना त्याने तुरुंगात डांबले होते. देवकीला तुरुंगातच 
सात मुले झाली. कंसाने त्या सर्वांना जन्मतःच मारून टाकले. कसलाही धोका 
पत्करण्याची त्याची तयारी नव्हती. आता देवकी आठव्या अपत्यास जन्म 
देणार होती. 


कंस राजा अत्याचारी होता. आपले वडील उग्रसेन यांना बंदिवासात टाकून ता 
राजा बनला होता. त्याने किती लोकांनां ठार मारले, किती लोकांना त्रास दिला याची 
काही गणतीच नव्हती. प्रजेत हाहाकार माजला होता. त्याचा नाश करणारा त्याच्या 
बहिणीच्याच उदरी जन्म घेणार आहे हे ऐकून मात्र कंसाच्या काळजीला सीमा उरली 
नव्हती 


ठीक रात्री बारा वाजता रोहिणी नक्षत्रावर देवकीने कृष्णाला जन्म दिला. हे तिचे 
आठवे अपत्य होते. या सावळ्या बाळाच्या जन्माबरोबर त्यांच्या कोठडीत अचानक 
प्रकाश पसरला. हे बालक सामान्य नसून कंसाचा शेवट याच्याच हातून होईल हे 
वसुदेव देवक्ीला कळून चुकले. कसेही करून या बालकाचे कंसापासून रक्षण 
करावयाचे असा निधार त्यांनी अगोदरच.केला होता. वसुदेवांनी चुपचाप या बालकाला 
एका टोपलीत झोपवले आणि ते कारागृहाच्या दारांच्या दिशेने निघाले. तुरुंगाची 
दारे आपोआप उघडली. शिपाई गाढ झोफ्ले होते. चोरपावलांनी वसुदेव बाहेर 
पडले. त्यांना जातांना कोणीच पाहिले नाही. 


24" ष्य 

वषा क्रतूच्या त्या अंधाऱ्या रात्री सारी मथुरा नगरी सुखाने झोपली असता 
डोक्यावर टोपली घेऊन वसुदेव यमुना तीरी येऊन पोचले. मुसळधार पाऊस पडत 
होता. अंधार इतका होता की हाताला हात सापडत नव्हता. यमुनेला पर आला 
होता. पण नदीजवळ येताच पुराचे पाणी ओसरू लागलेले पाहून वसुदेव चकित 
झाले. सहज नदी ओलांडून ते गोकुळात जाऊन पोचले. 


गोकुळात देखील सर्व चिडीचूप होते. कोणीच जागे नव्हते. वसुदेव आपला मित्र 
नंद याच्या घरी पोचले तेव्हा त्याची पत्ना यशोदा हिने एका मुलीला जन्म दिला 
होता. नंदाने चुपचाप बाजेवरील मुलीला उचलून टोपलीत ठेवले व टोपलीतील 
बालकरृष्णास बाजेवर. मग तसेच 'चोरपावलांनी ते परत फिरले. यमुनेला पाणी चढले 
नव्हते. जणू ती त्यांचीच प्रतीक्षा करीत होती. नदी ओलांडून वसुदेवांनी मथुरेत पाय 
ठेवताच पुन्हा नदीला पूर आला. 


25 


या चमत्कारामुळे मानातल्या मनात चकित होत वसुदेव कारारृह्ाजवळ भाले. 
दार अजूनही उघडे पडले होते व पहारेकरी तसेच गाढ झोपले होते. ते आत शिग्ताच 
दार आपोआप बंद झाले. या कानाचे त्या कानालादेखील कळले नाही. 

देवकीच्या कुशीत शिरताच बालिका रडू लागली. संत्र पहारेकरी 
खडबडून जागे झाले. देवकीला आठवे अपत्य झाल्याचे कळताच कारागृहात 
गोंधळ माजला. , 

कंसाला ही बातमी सांगण्यास काही दैनिक राजवाड्याकडे धावले. त्या वेळी कंस 
आपल्या शय्यागृहात फेऱ्या मारीत होता, कोणी त्याच्या मारेकऱ्याच्या जन्माची 
बातमी घेऊन येतो की काय हे पाहाण्याकरता मधूनमधून तो दाराकडे पाहात होता. 
इतक्यात घाबरलेले सैनिक धापा टाकीत तेथे येऊन म्हणाले, “ महाराज, महाराज 
- देवकीदेवीने मुलीला जन्म दिला आहे. ' | 

हे ऐकताच तलवार उपसून कंस पादत्राणे न घालताच कारागृहाकडे धाडला. 
राजाचे उग्र ख्य पाहून तुरुंगाचे पहारेकरी एका बाजूला झाले. दार उघण्यात 
आले. कंसाने झेप घेऊन देवकीच्या कुशीतील मुलगी ओढून घेतली. तिला तो 
एका दगडावर आपटणार तोच त्याच्या हातातून निसटून पक्ष्याप्रमाणे ती 
आकाशात उडून गेली व तेथून म्हणाली, “पापी कंसा, तुला मारणारा पृथ्बीतला- 
वरच आहे.! 

हे ऐकताच कंस रागाने कापू लागला. ब्रजभूमीत त्या रात्री जन्मलेल्या सर्व 
बालकांना ठार करण्याचा हुकूम त्याने सोडला. यासाठी त्याने अनेक लोकांना 
नेमले. त्यात काही ख्रियासुद्धा होत्या. त्यांपैकी एकीचे नाव होते पूतना. 

कंसाचे मारेकरी ब्रनभूमीत फिरून नवजात बालकांची हत्या करू लागते. सर्वत्र 
हाहाकार उडाला. 

पुतनेला वेगवेगळी रूपे घेता येत होती. नित्य नवे रूप धारण करून ती निर्दोष 
बालकांची हत्या करू लागली. 


26 


वेध बदलून ती नंदाकडेही आली. त्यावेळी तेथे बारशाचा समारंभ चालू होता. 
कुरबाळण्यासाठी म्हणू तिने बाळाला जवळ घेतले व ती त्याला दूध पाजू लागली. 
पुतनेने आपल्या छातीला जहाल वित्र लावले होते. तिला वाटले दूध पिताच मुल 
मरून जाईल. परंतु झाले उलटेच. त्या छोट्या बालकाने इतक्या जोराने तिचे दूध 
ओढले की पूतना ओरडून खाली कोसळली. आणि तिने तडफडत प्राण सोडला. 
मरताच तिचे भयंकर सत्य स्वख्य प्राट झाले. | 

पुतनेच्या पृत्यूची वाती रेकून कंस बेचैन झाला. त्याचा पुतनेवर फार: विश्वास 
होता. मग त्याने पुतनेचा भाऊ बकासूर याला कृष्णाचा वध करण्यासाठी पाठबिले. 
त्याचीही गती पुतनेसारखीच झाली. तेव्हा त्याचा भाऊ अधात्युर यास पाठबिण्यात 
आले. तोही बालकृष्णाच्या हस्ते यमसदनास गेला. 

कस कारस्थाने करीतच राहिला. कृष्णाचा प्राण घेण्यासाठी तो सतत बेगबेगळे 
प्रयत्न करायचा, पण प्रत्येक बेळी त्याचा डाव निष्फळ होई. 

हळू हळू कृष्ण थोडा मोठा झाला. आता तो बासरी बाजवीत गोपाळांसद्द गाई 
चरायला जाई, त्यांच्याशी नानाप्रकारचे खेळ खेळे. 

यमुनेत कालिमा नावाचा बिषारी नाग आपल्या परिबारासह राहात होता. त्याच्या- 
मुळे यमुनेचे सर्ब पाणी जिघारी झाले होते. तिच्या तटावरील हिरवीगार फळझाड, 
फुलझाडं सुकून गेली होती. गाईंनी व गोपबालकांनी यमुनेचे बिषारी पाणी प्राशन 
केले तेव्हा त्यांची अअस्था वाईठ झाली. हे कृष्णाला कळताच या विषारी नागाला 
यमुनेब्रहेर हाकून देण्याचा निश्चय त्याने केला 

एक दिवस कृष्ण गोपबालकांसह यमुना तटावर. चेंडू खेळत असता अचानक चेंडू 
नदीत पडला. त्याचक्षणी तो काढण्यासाठी कृष्णाने नदीत उडी घेतली. हे. पाहून 
तीराक्‍्रीच गोपबालक ओरडू लागले. त्यांचे आईवडीलही तेथे गोळा झाले. नंद 
यशोदेता बातमी लागताच ती दोघे धावत तेथे आली. कृष्ण अजून पाण्याच्या 
तळाशी आहे हे पाहून त्यांचे प्राण कंठाशी आले. इकडे कालियाने कृष्णास यमुनेच्या 


नी 


: ._. आत पाहताच क्रोधाने फुंकारत तो त्याच्यावर धावून' गेला. कृष्ण सावधचं होता. नाग 
जवळ येतांच उडी मारून“ तो त्याच्या फण्यांवर चढला. कालियाला अनेक फणा 
होत्या. त्यांनी कृष्णाला दंश करण्याचा प्रयत्न तो करू लागला. कृष्णाने चपळाईने 
आपल्या लहानशा पावलांनी त्याची एकेक फणा. ठेचायला सुरुवात केली. नाग 
तडफडू लागला. तो घाबरून यमुनेच्या बाहेर निघाला. 


शेकडो फणा असलेल्या कालियाच्या डोक्यावर बालकृष्ण नाचत होता. मछन 
मधन आपली छोटी बासरीदेखील वाजवीत होता. हे दृदय प्रेक्षणीय होते. त्यानंतर 
कालिया सपरिवार रमणक द्वीपावर गेला. या घटनेनंतर तर सर्वजण कृष्णाचे भक्त 
झाले. त्याच्या शौर्याची ही कथा “ कालियामर्दन ! म्हणून प्रसिद्ध आहे. 


कृष्णाचे बालपण अशा अनेक घटनांनी भलेले होते. तो साहसी व निर्भय होता. 
त्याच्या मुरलीत जादू होती. तिचे स्वर ऐकून गाई चरायच्या विसरत. त्रजातील लिया 
आपली कामेधामे सोडून त्याच्याजवळ येऊन बसत. त्यांचे कृष्णावर खूप ग्रेम होते. 
त्या त्याची चेष्टा पण करीत. कधी त्याची मुरली लपवून ठेवीत, तर कधी त्याच्या 
मस्तकावरील मोरमुकुट अदृश्य करीत. कृष्णही थट्टेचे उत्तर थड्रेनेच देई. कधी तो त्यांचे 
लोणी चोरून खाई. कधी दह्यादुधाची मडकी फोडी. याप्रमाणे त्रजवासियांचे आयुष्य 
मोठ्या मजेत चालले होते. . 


एके दिवशी ब्रजात कसल्यातरी उत्सवाची तयारी होत असल्याचे कृष्णाला दिसले. 
नंदाला विचारता इंद्रपूजेची तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 


30 


“बाळ, इंद्र मेघांचा राजा आहे. पाऊस तोच पाडतो. या पावसामुळे शेतात धान्य 
पिकते. म्हणून आपण दरवर्षी यज्ञ करून इंद्राला हबिर्भाग अर्पण करतो. ! 


हे काही कृष्णाला पटले नाही. तो म्हणाला, ' बाबा, पाऊंस पाडणे हे तर मेघांचे 
कामच आहे. त्यात इंद्राचा काय संबंध ! आपण तर, इंद्रारेबेजी आपल्या गोवर्धन 
पर्वताची पूजा केली पाहिजे. जेव्हा मेघ पर्वतावर आदळतात तेव्हा पाऊस पडतो. 
इंद्र कुठला कोण १? 


_ ही गोष्ट सर्वांनाच उचित वाटली. त्यांनी गोवर्धनाची पूजा करण्याचे ठरविले. 
संत्र गोपजाळ आपापल्या छकड्यांमध्ये बसून गोवर्धनाची एजा व प्रदक्षिणा करू 
लागले, 


इंद्राला हे कळताच तो भयंकर रागावला. त्याने मुसळधार पाऊस पाडायला सुरुवात 
' केली. इतका पाऊस पडला की, थोड्याच वेळात संपूर्ण ब्रज बुडून गेले. लोकांत 
हाहाकार माजला. सर्व धावत कृष्णापाशी आले, त्याने हसतहसत आपल्या छोट्याशा 
करंगळीवर संगण पर्वत उचलून धरला तेव्हा त्यांच्या भाश्वयीस पारावार उरला 
नाही. सवे गाव त्या खाली गोळा झाला. याप्रमाणे कृष्णाने पुरापासून त्यांचे रक्षण 
केले. 


सात दिवसपर्यंत कृष्णाने गोवधन आपल्या करंगळीवर उचलून धरला होता. 
शेवटी इंद्राला हार मानावी लागली. त्याचा गर्व चूर झाला. ' सर्वे त्रजवासी कृष्णाचे 
भक्त बनले. ठोक त्याला गोवर्धनधारी म्हणू लागले. 


कंस अजूनही कारस्थाने करून कृष्ण ब बलरामाच्या हत्येचे प्रयत्न करीत होताच. 
त्याने अरिष्टासुर, केशी आणि व्योमासुर नावाच्या दैत्यांना त्यांची हृत्या करण्यासाठी 
पाठविले. पण त्या सर्वांना कृष्ण व बलरामाने यमसदनास पाठविले. 


कृष्ण व बलरामाला त्रजात ठार मारणे कठीण आहे हे पाहाताच त्याने एक डाव 


डा 

रचला. मथुरेत एका विशाल उत्सवाचे आयोजन करून त्यांने त्यांसाठी कृष्ण ब 
बलरामाला आमंत्रित केले. 

भामत्रेण मिळताच ताबडतोब कृष्ण मथुरेला जाण्यासाठी तयार झाला. ते दोघे 


मथुरेला जाणार हे ऐकून व्हि 
ब्रजवातियांना फॉर दुःख द न्य अ 


झाले. परंतु कंताच्या अंत्या- /> 

'चाराचा शेऊट करण्याचे रह | (४) 
महान उदिष्ट कृंष्णापुढे ! । ३ 
होते, च ते मथुरे २ ७८ क क 
गेल्याबाचून पार पडणे ऱ्या 


32 *. 

शकय नव्हते. म्हणून सत्र गोपबालक ब गोपगोपींना समजावून तो नंद, बलराम ब 
इतर गोपांसह मथुरेस जायला निघाला, त्रजातील सर्व लोक कृष्णाला निरोप देण्यास 
जमले. त्यांच्या डोळ्यांना धार लागली होती. गोपींनी तर खाणेपिणे सोडले. त्रजात 
हास्यविनोद आणि रासक्रीडा यांची धामधम असायची, परंतु आता सर्वत्र औदासिन्य 
पह्तरले होते, 


श्रीकृष्ण मधुरेस पोचला तेवहा त्याला पाहण्याकरता रस्तोरस्ती गदी दाटली. 
मथुरेच्या लोकांनी त्याच्या शौयीविपयी ऐकले होतेच. 


बाटेत कृष्णाला. चंदन घेऊन चाललेली बाकड्या अंगाची एक बाई भेटली. तिला 
थांबवून ती कोण आहे, कुठे जात आहे हे कृष्णाने विचारले. 


ती म्हणाली, “माझे नाव त्रिवला आहे. परंतु माझे अंग बाकडे आहे म्हणून लोक 
मला कुब्जा म्हणतात. ' मी कंस महाराजांकरता चंदन घेऊन चालले आहे. ' 


कृष्ण म्हणाला, ' कुब्जे, हे चंदन आम्हालाच लावून दे. ' 


कुब्जा खप हासरी होती. तिला वाटले असे केले तर खूप गंमत येईल. तिने सव 
चंदन कृष्णाच्या शरीराला लावले. सर्वत्र त्याचा सुगंध पसरला. कृष्णाने कुब्जेला 
बक्षीस देण्याचे ठरविले. त्याने आपल्या पायाने तिच्या पायांच्या नसांना एक झटका 
दिला. झटका बसताच तिचे वक्र शरीर सरळ झाले. क्षणाधीत कुन्जा अत्यंत सुंदर 
झाली. कृष्णाने कुव्जेला नवे रूप दिल्याची वार्ता ताबडतोब मथुरेत पसरली. हे कून 
लोक चकित झाले. 


आश्चर्यचकित कुन्जेला तेथेच तोडून कृष्ण गोपबाळांसह धनुष्य यश चालला 
होता त्या स्थळी गेला. पहारेकऱ्यांनी ब सैनिकांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला 
पण पाहाता पाहाता कृष्णाने धनुप्याचे तुकडे तुकडे केले व तेथे असलेल्या असुरांचा 
संहार केला. 


या सर्व गोष्टी कंसाच्या 
कानावर गेल्या. तो मनात 
स्चचून गेला होता पण 
त्याचा आपल्या पहिल- 
वानांउर भरवसा होता. 
आपल्या  हत्तींसारख्या 
बलदंड  पहिलवानांपुढे 
कृष्ण, बलराम टिकू शकणार 
नाहीत याची त्याला खात्री 
होती. याप्रमाणे मनाला 
समजावत तो झोपायचा 
प्रयत्न करू लागला परंतु 
त्याला रात्रभर झोप आली 


चोही. आपण काळ्या तोंडाने गाढबावर बसलो असून राज्याबाहेर जात असल्याचे 
यानें स्वप्नात पाहिले. या भयंकर अपशकुनी स्वप्नाने कंस घाबरा झाला. दुसर्‍या 
दिवशी भयभीत अंत:करणाने तो उत्सवात सामील झाला. 


या कुस्त्यांमध्ये भाग घेण्यासाठी वूरदुरून पहिलप्रान आले होते. उत्संवस्थळी 
प्रवेश-द्वाराजवळ त्याने कुवलयापीड नावाचा हत्ती बांधन ठेवला होता. हा 
हत्ती अत्यंत हिंत्र होता. कृष्ण, 
बलरामाला पाहाताच त्यांना कुवलया- 
पीडाद्वारे तुडवून टाकण्याचा आदेश 


माहुताला दिलेला होता. दोघे बंध 
आपल्या मित्रांबरोबर तेथे येताच 
माहुताचा इशारा झाल्यावर हत्तीने 


त्यांना तुडबिण्याचा प्रयत्न केला, 
पण यात त्याचीच दुर्गती झाली. 


सुरुवातीला श्रीकुंष्णाक्षे .ध्याला हुलकावण्या दिल्या. * मग त्यांची सोंड पकडून 
असा झटका दिला की तो किंचाळते जमिनीवर गडबडा लोळू लागला. थोड्यांचं 
वेळात तो मरून पडला. 


आत पहिलवानांना उत्साह येण्पासाठी वाद्ये वाजविण्यात येत होती. कृष्ण बलरामा- 
बरोबर आत शिरला तेव्हा कंसाच्या डोळ्यात भीती दिसू लागली. इतक्यांत चाणूराने 
श्रीकृष्णाला व सुष्टिकाने बलरामाला मल्लयुद्धाचे आव्हान दिले. हे दोन्ही भाऊ मागे 
थोडेच सरणार होते. मांड्या ठोकू त्यांनी देखील आखाड्यात उड्या मारत्या. अगोदर 


तर त्यांचे साहस पाहून लोकांना हंसूचे आले. ही छोटी बाळं या. पंहिलंवॉनांशी 
कसां सामना देणार £ 


ल्रियांना तर मुलांची दया आली व त्या कंसाची निंदा करू लागल्या. आखाड्यात 
श्रीकृष्ण व बलराम आपल्या भीमकाय प्रतिस्पर्ध्याना चीत करण्यात गुंतले होते. 


36 :, 

पुष्कळ वेळ झाला तेःहा कृष्णाने चाणूराला ठार मारण्याचा निश्चय केला. त्याने त्याला 
जोराने बुक्की मारली. त्याबरोबर चाणूर किंचाळत जमिनीवर कोसळला. तिकडे 
बलरामाने मुष्टिकाला ठार मारले. 


त्यानंतर कंसाने कूट, शल्य, तोशल या मश्लांनां मल्लयुद्धासाठी पाठविले. पण 
त्यांचीही तीच गत झाली. आता तर्‌ कंस अगदी घाबरून गेला. शेवटचा उपाय म्हणून 
त्याचा हात तलवारीवर गेला. कृष्णाला त्याचा डाव कळून चुकला. विद्युतवेगाने उडी 
घेऊन तो सिंह्यातनाजवळ पोचला. कंप्ताचे केस ओोढून त्याला खाली ओढले ब 
त्याच्या छातीवर बसून गुंद्यांचा वर्षाव सुरू केला. थोड्याच वेळात कंस ठार झाला. 
केसाचा संडार केल्यानंतर कृष्णाने त्याचे वडील व आपले आजोबा उप्रसेन यांना 
राजसिहसनावर बसविले. तो वासुदेव देवकीला भेटला. 


संवूण राज्यात आनंदोत्सत्र साजरा करण्यात आला. कृष्णाचे मथुरेतील काम संपले 
होते. काही दिवस मथुरेत घालवल्यानेतर तो बलरामाबरोबर अवंतीपुराकडे (उज्जैन) 
ग्वाना झाला. व तेथे सांदीपनी मुनींच्या आश्रमात राहून विद्याभ्यास करू लागला. 


चक्रव्यूहात सापडलेला एकाकी योद्धा : 


' भारतीय युद्धाचा बारावा दिवस! 


आज लढाईत अजुनाने शकुनीला जखमी केले होते. त्याचे दोन्ही बंधु बृषक 


आणि अचल मारले गेले होते. अर्जुनाच्या युद्धकोशल्यापुढे द्रोणाचार्यासारख्या 
योद्दथाचेदेखील काही चालले नव्हते. त्यामुळे कौरवांच्या सेनेत उदासीनंता व काळजी 
पसरली होती तर पांडवांच्या शिबिरात उत्साह आणि आनंद! 


ञ। 


या पराभवामुळे दुर्योधन संतापाने वेडा झाला. तो पूज्य गुरुजनांनासुद्धा अद्वातद्वा 


वोलू लागला. अजुंनाबद्दल प्रेम असल्यामुळे सर्वशक्तीनिशी युद्ध न करण्याचा आरोप 
सर् सैनिक'समोर त्याने द्रोणाचार्यावर केला. ते पांडबांचे पक्षपाती आहेत असे देखील 
तो म्हणाला. । 


क 


श्‌ ऱ 38 

या अपमानामुळे द्रोणाचार्य बरिव्हल झाले. दुःखी स्तरात ते म्हणाले, ' दुर्योधना, 
मी सर्बशकतीनिशी पांडबांशी युद्ध करीत आहे, तरीही तुला माझा संशय येतो आहेच 
लां! सरी तुला अगोदरच सांगितले होते आणि आताही सांगत आहे की काहीही करून 
अर्जुनाला तुम्ही पांडबापासून बेशळे करा. मगा मी त्यांना एका दिवसात पराभ्‌त करीन. 
जोपर्यंत अर्जुन पांडवांच्या बरोबर आहे तोपर्यत त्यांना हरवणे शक्‍य नाही. ! 
द्रोणाचार्यांचे बोलणे रेकून दुर्योधन दुसऱ्या दिवसाच्या युद्धाची योजना आखू 
लागला. 

लेराबा दिवस उजाडला ! 

दोन्ही पक्षांचे सैनिक शस्त्रात्रे सावरून युद्धाच्या तयारीला लागले, लढत लढत' 
अजुन दक्षिणेकडे गेला. तो तेथून गेल्याबरोबर द्रोणांनी संधी साधून आपल्या 
सैन्याचा चक्रव्यूह रचला. नंतर इतर वीरांबरोबर त्यांनी पांडवसेनेवर हल्ला चढविला 


पांडवसेनेने आचार्यांना तोंड दिले. परंतु द्रोणाचार्याशी सामना करणे म्हणजे काही 
खेळ नव्हता. चक्रव्यूह्माचा भेद करून त्यात प्रत्रेश करणे त्यांच्यापैकी कोणालाच येत 
नव्हते. आपल्या पक्षाची हार होताना पाहून युधिरिर चिंतांप्रस्त झाले. अर्जुन तेथे 
नव्हता आणि इतर. कोणालाच चक्रव्यूह कसा भेदायचा हे ठाऊक नव्हते. 

इतक्यात त्यांना अभिमन्यूचे स्मरण झाले. त्याक्षणीच त्यांनी अभिमन्यूला बोलावले. 
अभिमन्यू अजुना'चा पुत्र होता. त्याचे वंय केअळ सोळा वर्षाचे होते. परंतु आपल्या 
पित्याप्रमाणे तो देखील वीर व साइसी होता. कौरवांनादेखील त्या किशोराचे भय 
वाटत असे. युधिठ्टिराची आज्ञा होताच अभिमन्यू तात्काळ तेथे उपस्थित झाला. 
येताच त्याने युधिष्ठिराला प्रणाम केला. त्याच्या मुखावर विलसत असलेले अपूव तेज 
पाहून युधिष्टिराची काळजी दूर झाली. आपल्या काळजीचे. कारण सांगून ते म्हणाले 
चक्रव्यूहात प्रवेश करता'न .आल्यामुळे कितीतरी योद्धे म्ृत्युसुखी पडले आहेत. जर 
परिस्थिती अशीच राहिली तर पांडत्राची हार होण्यात मुळीच बेळ लागणार नाही. 


9) 


अभिमन्यू म्हणाला, ' महाराज, आपण काही काळजी करू नका. मी चक्रव्यूहात 
एकट्यानेच प्रवेश करून कौरवांची सेना छिन्नविच्छिनन करून टाकीन. तो पुढे 
म्हणाला, 'पण महाराज 'चक्रव्यूह्याचा भद तर मी करू शकेन पण त्यातून बाहेर 
पडण्याची ब्रिद्या मात्र मला माहित नाही. * 

त्याने सांगितल की सुभद्रा आईच्या गर्भात तो असताना एक दिवस त्याचे वडील 
अजञन तिला व्यूहात प्रवेश करण्याचे रहस्य सांगत होते. पण ते सांगून होताच तिला 
झोप आली. अर्जनाने पुढे काही सांगितले नाही. आपल्या मातेच्या गर्भातून हे ऐकून 


ल अ 
“टी 


अभिमंन्यूला व्यृह्ात प्रवेश करण्याचे रहस्य तर माहीत झाले होते पण बाहेर पडण्याचा 
उपाय मात्र तो जाणू शकला नव्हता 

त्याची गोष्ट ऐकून युधिष्टिर फार प्रसन झाले. ते म्हणाले, “बाळा तू 'र॒कदा 
चक्रः्यूह भेदून त्यात प्रवेश तेवढा कर. नंतर आम्हीही तुझ्यामागोमाग येतो. ' भीमसेन 
वौरेंनीही त्याला दुजोरा दिला. 

युधिष्ठिराचा आशीर्वाद घेऊन अभिमन्यू रथात बसला व तो वेगाने कौरवसेनेकडे 
जाऊ लागला. त्याला येताना पाहून कौरवसेनेत हाहाकार माजला. “अभिमन्यू आला ' 
म्हणून ते ओरडू लागले. असे वाटत होते जणू सिंहशावक हत्तीच्या कळपावर 
आक्रमण करण्यासाठी झेपावला आहे. 

धाडधाड करीत अभिमन्यू चक्रः्यूहाजवळ येऊन ठेपला. विद्युतवेगाने त्याने 
आक्रमण केले. थोड्याच वेळात चक्रव्यूहाचे मुख त्याने भेदले. तो इतक्या वेगाने 
चक्रव्यूह भेदून आत शिरला की पांडवसेनेचे सवे योद्धे त्यास साथ देऊ शकले 
नाहीत. एकटा अभिमन्यू चक्रव्यूहात शिरला. आपल्या शौर्याने त्याने कौरवांना दे 
माय धरणी ठाय करून सोडले. भाजीपाल्याप्रमाणे कौरवसैन्याला चिरत तो पुढे सरकत 
गेला. समोर आलेल्याला भस्मसात करणाऱ्या अम्निज्वालेसारखा तो भासत होता. 

आपल्या सेनेची दुर्दशा दुर्योधनाला पाहवली नाही. तो एकटाच अभिमन्यूशी 
युद्ध करण्यासाठी धावून गेला. द्रोणाचारयांनी इतर योद्धबांनाही त्याच्या संहाय्यार्थ 


>>श] 


जॅ हह - का... ठै र े 
> कह 


42 


पाठविले, तोपर्यंत अभिमन्यूने दुर्याधनाची स्थिती वाईट करून टाकली होती. कौरव 
योद्धे मोठ्या कष्टाने त्याचे प्राण वाचवू शकले. 

दुयीधनाची दुर्दशा पाहून कौरवांनी चलाखी केली. त्याकाळी धर्मयुद्ध होत असे. 
रणांगणात सुद्धा अनीती होत नसे. एक एकटा योद्धा दुसऱ्या एकट्या योद्रयाशी 
लढत असे. कौरवांनी नीती गुंडाळून ठेवली, त्यांनी सर्व मिळून एकाकी बालकावर 
चढाई केली. तरी अभिमन्यू विचलित झाला नाही. ' शौयांने तो सर्वांना तोंड देऊ 
लागला. 

अभिमन्यूचे युद्धकोशल्य पाहून द्रोणाचाथ सद्गदित झाले. ते कौरव योध्द्यांना 
म्हणाले, ' खरोखर, युध्दात अभिमन्यूची बरोबरी करणारा कोणी वीर नाही,' हे 
ऐकताच दूयोधन चिडून म्हणाला, ' गुरुदेव, अजुंनावर आपले प्रेम आहे म्हणून 
आपण असे म्हणत आहात. नाहीतर या बालकात काय दम आहे ? जेमतेम सोळा 
वर्षाचा पोर ! त्याला मुठीत चिरुन टाकता येईल.!' थोड्या वेळापूर्वी तो स्वतःच 
संकटात सापडला होता हे दुर्योधन विसरून गेला होता. दुर्योधनाचा भाऊ दुःशासन 
याने त्याला पुष्टी दिली. तो म्हणाला 'मी आताच्या आता जाऊन त्याला यमसद- 
नाला पाठव्रितो.' असे म्हणून तो अभिमन्यूवर तुटून पडला. परंतु अभिमन्यूच्या 
शौधाने त्याचा अहंकार गळून पडला. थोड्याच वेळात दुःशासन जखमी होऊन 
आपल्या रथात पडला. त्याला मुच्छित होताना पाहून कौरवपक्षात शोक पसरला. 
पांडबांच्या सनिकांनी अभिमन्यूचा जयजयकार करून आकाश दणाणून टाकले. 

हे पाहून क्ण संतापून गेला. आपले धनुष्य घेऊन तो अभिमन्यूदर चालून गेला. 
अभिमन्यूने कर्णाबरोबर शायाने युद्ध केले. बाणांचा वर्षाव करून त्याने कर्णाला 
विंधून' टाकले. इतर कौरव सैनिकांनासुद्धा त्याने क्षतविक्षत केले. यामुळे सर्व कौरव- 
सेना त्रिस्कळित होऊन पळू लागली. सोळा वर्षाच्या किशोर अभिमन्यूने एकट्यानेच 
कौरवसैन्याची दाणदाण उडवून दिली. त्याला हरवणे कौरवांना कठिण वाटू लागले, 
द्रोणाचार्याचे स्वमदखील भंग होत होते. अळुनाला तेथून दूर नेण्याची त्यांची युक्ती 
देखील निप्फळ ठरली होती. अभिमन्यूने सर्व कौरवतैन्याच्या वीरांना खाली 
पाहायला लाइले होते. हे पाडून दुःशासनाचा पुत्र लक्ष्मण याला राहावले नाही. 


43 


तो देखील अजून बाळच होता. तो हातात. गदा घेऊन निघाला. त्यामुळे कौरव- 
सेनेत देखील उत्साह संचरला. पळणारे सैनिक थांबले व ते पुन्हा युद्धाला तयार 
झाले. अभिमन्यू व लक्ष्मण या दोन्ही बालकांची झुंझ सुरू झाली. लक्ष्मणदेखील 
शौर्याने लढला पण अभिमन्यूसमोर तो टिकू शकला नाही. तो जखमी होऊन 
कोसळला. काही वेळा नंतर तो गरृत्यू पावला. पुत्राच्या मृत्यूने दुःशासन वेडा झाला. 
दुर्योधनाच्या क्रोधाला तर सीमाच राहिली नाही. आपल्या अन्य योद्धयांना बोलावीत 
तो एकाकी अभिमन्यूवर तुटून पडला. तेव्हा द्रोणाचार्य कर्णाला म्हणाले, 'अभि- 
मन्यूला अशा प्रकारे पराभूत करणे शकय नाही. तू मागून जाऊन त्याच्या धनुष्याची 
दोरी काप. मी इतर योद्धथांच्या साह्याने त्याच्या रथाचे घोडे व सारथी यांना ठार 
करण्याचा प्रयत्न करतो.' कणीने द्रोणाचार्यांच्या आज्ञेचे पालन केले. त्याने चपळा- 
ईने मागून जाऊन अभिमन्यूच्या धनुष्याची दोरी कापली. तिकडे महारथींनी बाण 
मारून त्याचे घोडे व सारथी यांना यमसदनास पाठबिले. तरीही अभिमन्यू घाबरला 
नाही. ढाल, तलवार घेऊन त्याने रणक्षेत्रात उडी मारली. विद्युतवेगाने तलवार 
फिरवीत अभिमन्यू जेथे संचार करी तेथे मैदान मोकळे होई. 

द्रोणाचार्य पुन्हा निंतामम्न झाले. एवढेसे बालक इतके प्रयत्न करूनही त्यांच्या 
आटोक्यात येत नव्हते. कौरवांकरताही ही लज्जास्पद गोष्ट होती. द्रोणाचायांनी कणीला 
बोलावून एक युक्ती सांगितली. त्यानुसार दोन्ही महारथींनी अभिमन्यूची ढाल ब 
तलवार मोडून टाकली. 

तलवार तुटल्यावर अभिमन्यू क्षणभर थांबला. पण लगेच त्याला एक उपाय सुचला. 
त्याने रथाचे तुटलेले चाक उचलून घेतले. जखमी सिंहाप्रमाणे तो शत्रूवर तुटून 
पडला. अभिमन्यूचे. हे शौर्य पाहून कौरवसेना चकित होऊन गेली. निःशस्त्र असून 
देखील तो सर्वांचा काळ भासत होता. कौरवसेनेची हिंमत खचताना पाहून दुःशा- 
सनाच्या दुसऱ्या पुत्राने गदा उचलली व तो अभिमन्यूवर धावून गेला. त्याला 
येताना पाहूनं अभिमन्यूने रथाचे तुटलेले चाक फेकून देऊन गदा हाती घेतली. 

दोन्ही योद्गथांमध्ये भीषण युद्ध सुरू झाले. लढता लढता दोन्ही वीर भूमीवर 
कोसळले. दोघांनीही ताबडतोब स्वतःला सावरण्याचा. प्रयत्न केला. 


च 


44 


एकटा अभिमन्यू युद्ध करता करता थकून गेला होता. त्याला उठायला एक 
क्षणाचा विलंब लागला. हा एक क्षणाचा विलंब त्याला प्राणघातक ठरला. संधी 
साधून दुःशासनाच्या पुत्राने अभिमन्यूवर गदेचा प्रहार केला. . त्याक्षणी त्याचे 
प्राणपाखरु उडून गेले. | 

अभिमन्यूच्या मृत्यूने कौरवसेनेत तर आनंद पसरला पण कर्ण व द्रोण यांना रडू 
आले. धूतराष्ट्राचा एक पुत्र युयुत्सु याला तर हा अधम सहन झाला नाही. तो म्हणाला, 
“ तुम्ही हे चांगले केले नाही. एकाकी बालकाला मारून तुम्ही कोणते शोय दाख- 
विले तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. धिक्कार असो तुमचा !' एवढे बोलून युयुत्सुने 
आपली श्रास्ने फेकून दिली आणि तो रणक्षेत्रातून निघून गेला. 

अभिमन्यू अधमाने मारला गेला, पण मरूनदेखील तो अमर झाला 


पराक्रमाचा सूर्य 


एक हिंरेगार वन होते. त्यात एक छोटीशी कुटी होती. कुटीसमोर काही बालके खेळत 

होती. त्यात काही मुनीकुमार होते तर काही गिरिजनांची मुले. त्यात धनुष्यबाण 
घेतलेली दोन सुंदर बालके देखील होती. ती सर्व एकत्र खेळत होती. अचानक दूर 
धूळ उडताना दिसू लागली..मुलांचा खेळ थांबला. एक मुलगा भीतभीत म्हणाला, 
“ पळा, पळा, कोणाचे तरी सैन्य येत आहे. ! परंतु खेळात रंगलेल्या मुलांनी त्याच्याकडे 
मुळीच लक्ष दिले नाही. ती खेळत'च राहिली. 

थोड्या वेळाने श्यामल रंगाचा एक सुंदर घोडा धावत त्याच्यापाशी येऊन उभा 
राहिला. घोड्याच्या मस्तकावर सोन्याची पट्टी होंती. तीवर पुटील शब्द लिहीले होते, 
“ अयोध्येचे चक्रवर्ती सम्राट, महाराज श्री रामचंद्र यांचा हा अश्व आहे. महापराक्रमी 
शत्रुघ्न या अश्वाचे रक्षण करीत आहेत. ज्या देशातून हा अश्र जाईल तो जिंकला 
गेला असे मानले जाईल. ज्याला अयोध्येच्या महाराजांना आपला सम्राट मानायचे 
नसेल त्याने हा अश्च पकडावा आणि त्याच्या मागे येणाऱ्या सैन्याशी युद्ध करावे. ' 

स्वर्णपक्व्किवर अंकित हे वाक्य वाचून एका बालकाला हसू आले. आपला 
धनुष्यबाण उचलत तो म्हणाला, “मित्रांनो, हा अश्व आपल्या 'या वनालादेखील 
अयोध्येच्या महाराजाची संपत्ती बनवायला आला आहे. पण आम्ही इथे असताना असे 


रव6 


होऊ देणार नाही. हा आमच्या क्षत्रियत्वाचा अपमान आहे. त्याला आव्हान आहे. हे 
बोलला होता लव. | 

हा अश्व आपला पिता रामचंद्र यांचा आहे व झापल्या अश्वमेधयज्ञाची सांगता 
करण्याकरता त्यांनीच तो सोडला होता हे लवाला माहीत नव्हते. त्या अनभिज्ञ 
बालकाने आपल्या धनुष्याला बाण चढविला आणि पुढे होऊन अश्वाचा लगाम 
धरला. खेळता खेळता त्याने अश्वाला झाडाशी बांधून टाकले. त्याच क्षणी अश्वाचे 
रक्षण करणारे सैनिक येऊन पोचले. अश्वाला वृक्षाला बांधलेले पाहून ते त्याला 
सोडविण्यासाठी पुढे झाले. त्यांना वाटले की एखाद्या बालकाने खेळता खेळता त्याला 
बांधले असावे. परंतु ते काही पावलं पुढे जातात तोच लवाने आपल्या बाणांनी काही 
सैनिकांना जखमी केले. सैनिक दचकून जागच्या जागी थांबले. क्रुद्ध होऊन ते 
लवाकडे पाहू लागले. त्यांना आपल्याकडे रोखून पाहाताना पाहून लव गंभीरपणे 
म्हणाला, “या अश्वाला मी बांधले आहे. जो सैनिक त्याला सोडाय'चा प्रयत्न करील 
त्याला आपले प्राण गमावावे लागतील. ' लबाचे हे उग्र ख्य पाहून सैनिक घाबरले, ते 
लगेच आपल्या सेनानायकाकडे गेले. त्यांचा सेनानायक शत्रुध होता. त्याने 
ताबडतोब आपला मुख्य सेनापती कालजित याला युद्ध करण्यास पाठविले. काल- 
जिताने सैन्याचा व्यूह रचला. तो स्वतः लवाशी युद्ध करण्यास समोर आला. पण 
प्रथम त्याने लवाला प्रेमाने समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु लव ऐेकेना. आता 
कालजिताला युद्ध करण्याशिवाय उपाय नव्हता. आपल्या सैनिकांना ललकारत तो 
पुढे आला. कालजित काही थोडी पावले समोर आला न आला तोच लवाने त्याला 
आपल्या बाणांनी वेधन टाकले. नंतर त्याने त्याच्या सैनिकांवर बाणांचा पाऊस 
. पाडला. सैनिक जखमी होऊन पळू लागले. हे पाहून जखमी कालजिताने तलवार 
उपसली व लवाला आव्हान दिले. लवाने हसून भात्यातून बाण काढला व नेम 
साधून कालजितावर सोडला. बाण सरळ कालजिताच्या काळजास जाऊन लागला. 
जमिनीवर पडून तो तडफडू लागला. थोड्या. वेळात तो म्रृत्यू पाबला. सैनिकांनी 
धावत जाऊन शत्रुघ्नाला हे दुःखद वृत्त सांगितले. बातमी ऐकून ते चिंताग्रस्त झाले. 
मग हनुमान, अंगद, सुम्रीव वगैरेसह ते स्वतः रणभूमीवर आले. 


>> 
4 ४०: 
ँ 


, | प य्य लो 
वीर वेषातील बालक लवाला पाहून क्षणभर शत्रुत्न स्तंभित झाले. त्याचा पराक्रम 
पाहून त्यांचे मन सद्गदित झाले. पण दुसर्‍याच क्षणी युद्धभूमीवर भावनांना स्थान नसते 


याःचे स्मरण त्यांना झाले. तात्काळ त्यांना आपला सेनापती 'पुप्कल यास युद्ध करावयास 
पाठविले. पुष्कल शूरवीर होता, पण लबापुढे त्याला देखील पराजित व्हावे लागले. 
म्ग भात्र हनुमानाला राहावले नाही, वनातील एक शिशाल वृक्ष उपटून भयंकर गर्जना 
करीत तो लबावर धावून गेला. तो छोटासा त्रालक सावध होताच. त्याने हनुमानावर 


49 


बाण सोडले. त्याच्या बाणांनी हनुमानाच्या हातातील ब्ृक्षाचे तुकडे-तुकडे झ्ञाले. हे 
पाहून हनुमानाने आपली शेपटी लांब केली. त्याने लवाला आपल्या शेपटीला गुंडाळले. 
या संकटातदेखील लव घाबरला नाही. त्याने उडी मारून हनुमानाच्या छातीवर एक 
बुक्का मारला. तो आघात हनुमानाला सहन झ्ञाला नाही आणि तो बेशुद्ध झांला. 

हनुमान बेशुद्ध पडलेला पाहून शात्रुध चिंतीत झाले. एका बालकाच्या -शौयीने 
त्यांना थक्क करून टाकले. एका साधारण मुलात एवढे कौशल्य आले तरी कुठून £ 
त्यांना आश्चर्य वाटत होते. शत्रुधाला रणसज्ञ झालेला पाहून लव हासला. त्याने 
त्याच्यावर बाणांचा तीव्र वर्षाव केला. क्षणभरात शत्रुन्ससुद्धा बेशुद्ध झाला. हे पाहून 
रामाच्या सैन्यात खळबळ उडाली. सर्व योद्धे एकदम लवावर तुटून पडले. तरी देखील 
लव धैयाने सर्वाना तोंड देत राहिला. तेवढ्यात शत्रुन्नांना शुद्ध आली. त्यांनी रामाने 
दिलेला एक खास बाण धनुष्याला लावून लवावर सोडला. बाण सरळ लवाच्या 
हृदयाला जाऊन लागला. तत्क्षणी तो मूच्छित होऊन पडला. काही मुनिकुमार वृक्षावर 
बसून हे युद्ध पाहात होते. त्यांना मोठी गंमत वाटत होती. पण जेव्हा त्यांनी. लवाला 
मूच्छित झालेले पाहिले तेवहा त्यांनी आश्रमाकडे धाव घेतली. 

हा वाल्मिक महषींचा आश्रम होता. त्यावेळी सीता काही काम करीत होती. कुश 
कुटीजवळ खेळत होता. मुलांनी सीता 
व कुश यांना सर्व हकिगत सांगितली, 
लव मूर्ित झाला आहे हे ऐकून सीतेच्या 
डोळ्यात पाणी आले. हे पाहून कुश 
म्हणाला, “आई, तू अशी अश्र॒ गाळू 
नक्कोस. मी आता जाऊन लबाचे 
कुशलक्षेम पाहून येतो.' सीतेच्या 
चरणाला स्पश करून कुश लगेच 
युद्धभमीकडे धावला. र 

तोपर्यंत लव शुद्धीवर आला होता. 
कुशाला येताना पाहून त्याने र्‍थाखाली ८ 


50 $* 


उडी घेतली. कुशाने अगोदर लवाला छातीशी धरले. मग दोन्ही भाऊ धनुष्यावर बाण 
चढवून लढायला तयार झाले. शत्रु्ताने सैन्याला युद्धासाठी पूर्णतः सुसज्ज राहाण्याचा 
आदेश दिला. मग काय? एवढी मोठी सेना दोन्ही बालकांवर तुटून पडली. हनुमानही 
शुद्धीवर आला होता. एक विशाल शिळा उचलून तो दोन्ही भावांवर चाल करून 
गेला. बरोबर अंगदही आला. लव आगि कुशांनी गुडघे टेकवून बाणाचा मारा केला. 
शेअटी हनुमान व अंगद बेशुद्ध होऊन पडले. हळूहळू इतर योध्दयांचीही तीच 
अवस्था झाली. थोड्याच वेळात दोन्ही भावांनी शत्रुघ्ताच्या सेनेतील सव वीर योद्भथांना 
धारातीर्थी लोळविले. कुशाच्या बाणांनी शत्रन्नसुद्धा बेशुद्ध होऊन पडले. 

सर्वांना मूच्छित पडलेले पाहून दोन्ही भाऊ खूप खुश झाले. त्यांनी वृक्षाला 
बांधलेल्या अश्‍वाकडे पाहिले आगि ते घरी जायला निघाले. इतक्यात विजयाची 
स्मृती म्हणून काही खूण घेऊन जाणे आवश्यक आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. 
ऱ्यांनी शत्रुधाच्या मुगुटातील एक बहुमूल्य मणी काढून घेतला ब हनुमान व 
मुप्रीवाची शेपटी धरून त्यांना फरफटत आश्रमात घेऊन आले. आपल्या सुलांना 
दोन वांनरांसह येतांना पाहून सीतेला हसू आले. जवळ येताच तिने हनुमानला व 
सुप्रीवाला ओळखले. ती आपल्या दोन्ही मुलांना रागे भरली आणि हनुमान व 
सुप्रीवाचा परिचय करून दिला. 

हा अश्र रामाचा आहे हे सीतेचा लक्षात आले. ती लांकुशाला म्हणाली, 'बाळांनो, 
हा अश्व तुमच्या पित्याचा आहे. जा त्याला लवकर मोकळे सोडा. ' 

आपल्या पित्याचे नाव ऐकून लव, कुश प्रसन झाले. ते म्हणाले, ' आई, आम्ही 
क्षत्रिय धमोचे पालन केले.' यावर सीता निरुत्तर झाली. तिला वाटले रामचंद्रांना हे 
कळले तर त्यांना काय वाटेल ! तिने आपल्या पुण्यबलाने रणात पडलेल्या सर्व गरत 
लोकांना जिवंत केले. तोपर्यंत शत्रु्ांना शुद्द आली होती. ते चुपचाप अयोध्येस 
परतले. त्यांच्याबरोवर शामवर्णी अश्चही परत गेला. 

त्या काळी अश्न सकुशल परत आल्यावर यज्ञ होत असे. याला राजसूय यज्ञ 
म्हणत. या यज्ञात भाग घ्यायला महर्षी वाल्मिकींनादेखील आमंत्रण आले. ते लव, 
कुश या दोन भावंडांना आपल्याबरोबर घेऊन निघाले. वाल्मिकीच्या आश्रमात 


51 


ते दोघे रामायण गात. सर्व रामायण त्यांना कंठस्थ होते. त्यांचे भावाज देखील 
मधुर होते. दोन्ही बंधू अयोध्येच्या रस्त्यात रामायण ऐकवू लागले. त्यांची रामायंण 
सांगण्याची पद्धत इतकी चांगली होती की रेकणारांची गर्दी त्यांच्याभोवती 
गोळा होई. 
एके दिवशी ते दोघे राजवाड्यासमोरून रामायण गात गात जात होते. त्यांच्या 
मधुर कंठातून त्रवणारे गायन ऐकून राम मुग्ध झाले. त्यांनी दोन्ही भावांना बोलावले. 
त्यांनी राजवाड्यात बसून रामायण ऐकले. दोन्ही मुले सुंदर होती, सुसंस्कृत होती. 
त्यांच्या मुखाने रामायण ऐकून राम सद्गदित झाले. त्यांनी मुलांना बक्षिस देऊ केले 
पण त्यांनी एकही मुद्रा घेतली नाही. ते रामाला म्हणाले, ' महाराज, जर आपण 
खरोखर आमच्यावर प्रसन झाला असाल तर आपल्या सर्व प्रजेसह आपण आमचे 
रामायण ऐकावे. आमचे बक्षिस हेच आहे! रामाने त्यांची गोष्ट मान्य केली. 
यज्ञाच्या ठरलेल्या वेळात लवकुशांनी जेव्हा रामायण गाऊन दाखविले तेव्हा लोकांच्या 
डोळ्यात अश्र आले. 
सर्वांनी त्यांची खूप प्रशंसा केली. रामायण ऐकता ऐकता रामाला सीतेचे स्मरण 
झाले. तेव्हा महर्षि वाल्मिकीने वस्तुस्थिती प्रगट केली. ही दोन्ही बालके सीतेचीच 
आहेत हे त्यांनी रामाला सांगितले. हे ऐकून रामाने धावत जाऊन त्यांना आपल्या 
छातीशी धरले. त्यांच्या आनंदाला पारावार राहिला नाही. आपले पुत्र आपल्यासारखेच 
वीर आणि साहसी आहेत म्हणून देखील राम प्रसन होते. त्यांच्यामुळेच सीतेचा 
वनवास संपला. रामाने तिला परत बोलावले. पण त्या काळची परिस्थिती फार विचित्र 
होती. राजाला सर्व प्रजेचे मन सांभाळावे लागे. जनता आपल्यावर टीका करीत 
असल्याचे रामाने ऐकले. सीता पवित्र आहे यावर जनतेचा विश्वास नव्हता. जेव्हा 
-सीता पवित्र असल्याचे प्रमाण द्यावे लागले. सीता सरळ भूमीत गडप झाली. 
लव व कुश दोघेही हे पाहातच राहिले. ते काही करू शकले नाहीत. दोन्ही 
भाऊ अभागी होते. जेव्हा त्यांचा जन्म झाला तेव्हा त्यांना आपल्या पित्याची माहिती 
नव्हती. आता पिता मिळाला तर माता अंतरली. आपल्या प्रिय मातेच्या बियोगाने 
दोन्ही बंधू अत्यंत दु:खी झाले. रामही हे अपार दुःख सहन करू शकले नाही. 


52 व 
* काही काळानंतर रामदेखील राज्य सोडून निघून गेले. अयोध्येचा राज्यकारभार 
वडील बंधू लगाने सांभाळज्ञा. दोन्ही भावांनी अनेक वर्षे राज्य केले. ते आपसात 
कधी भांडले नाहीत. त्यांची प्रजा सुखी होती. तिच्या कल्याणासाठी दोन्ही भावांनी 


मोठे कार्य केले. 


भरत आणि सिंहशावक : 


पुरुबंशातील दुष्यंत राजा अत्यंत देखणा, गुणगान व पराक्रमी होता. देवांचा राजा 

इंद्रसुद्धा संकटसमयी त्याची मदत मागत असे. असाच एकदा देवासुरांच्या 
युद्धानंतर विमानात बसून तो आपल्या राज्यात परत येत होता. त्याचे विमान हलके 
हलके मेघांमधन खाली उतरत होते. दुष्येत मुग्ध होऊन खाली पसरलेल्या धरतीचे 
सोंदर्य निरखीत होता. हळूहळू विमान एका आश्रमासमोर येऊन थांभले. तो मारीच 
क्लज्री वा आश्रम होता. क्रपींचे दर्शन करण्याच्या हेतूने राजा रथातून खाली उतरला. 

बनाचे सोंदर्य पाहात रमतगमत आश्रमाकडे जात असता अचानक त्याच्या 
कानावर एका ख्रीचा आवाज आला, “नाही, नाही बाळा ! जरा माझं ऐक तरी. 
सोडून दे बवू त्या सिंहाच्या पिल्लाला !' राजाने वळून पाहिले तो एका अत्यंत सुंदर 
व तेजस्त्री बालकाने सिंहिणीजअळून तिचा छावा उचलून घेतला होता. छार्‍याचे तोंड 
उघडण्याचा प्रयत्न करीत तो म्हणत होता, ' उघड तुझं तोंड, पाहू तरी फिती दात 
आहेत ते! ' 

आश्रमातील दोन तापसी त्याला परावूत्त करण्याचा प्रपत्न करीत होत्या. 

दुष्यंत त्या बालकाकडे पाहातच राहिला. का कोण जाणे पण त्याला जवळ घेऊन 
मनसाक्त कुरवाळावेसे राजाला वाटू लागले. इतक्पात एक तापसी त्याला म्हणाली, 
बाळ भरता, तू छाब्याला सोडले नाहीस तर सिंहीण तुझ्यावर तुटून पडेल बघ |! 

'नाक उडवून भरत म्हणाला, ' तिंहिणीला कोण भितो !' 


. 


श्‌ 


त्याला भीती दाखविणे व्यर्थ होते. तापसी हैराण झाली. याला ' 
आता समजवायचे तरी कसे ! ती पुन्हा म्हणाली, “बाळ, तू त्या 
छाब्याला सोडून दिलेस तर मी तुला एक सुंदर खेळणे देईन.! 

परंतु भरत सहजासहजी ऐकणारा नव्हता. आपला छोटासा हात 
पसरून तो म्हणाला, ' अगोदर खेळणं दे.' 

दुष्यंत चुपचाप जवळ उभा राहून गंमत पाहात होता. भरताने 
हात पसरला तोच राजाची दृष्टी बालकाच्या तळहातावर पंडली. 
त्यावरील रेषा पाहून तो चकित झाला. बालकाच्या हातावर चक्रवर्ती 


सत्नाटपदाचा योग दिसत होता. हे बालक निश्चितच असामान्य दिसते. पण हा या 
आश्रमात कसा आला? 

. राजा विचारमम्न झाला असता एकः तापसी दुसरीला म्हणाली, “फक्त खेळणं 
द्यायचं कबूल करून ऐकणार नाही हा. इतक सोपं नाही याला समज़ावणं. आश्रमात 
मातीचा एक रंगीत मोर आहे तो घेऊन येते मी.' असे म्हणून ती आश्रमाकडे 
निवून गेली. ू 

इतक्यात दुसर्‍या तापसीची नजर राजावर पडली. त्याला पाहून तिच्या जिवात 
जीव आला. त्याच्याजवळ जाऊन ती म्हणाली, ' महाराज, आपण या बालकाला थोडं 
समजावावं तरी. कदाचित आपलं ऐकून तो या सिंहशावकाला सोडूनही देईल. ' 


न 56 

राजाने हासून विचारलं, ' कोणाचा आहे हा मुलगा ! हा तर एखाद्या राजपुत्रा- 
सारखा दिसत आहे. हा आश्रमात कसा आला ?? 

तापसी म्हणाली, ' आपले अनुमान बरोबर आहे, राजन, भरत पुरुवंशाचा 
राजकुमार आहे' 

पुरुवंशाचे नाव ऐकताच दुष्यंत दचकला. 

इतक्यात पहिली तापसी मातीचा मोर घेऊन आली. तो भरताला देण्यासाठी 
पुढे होताच ती एकदम ओरडली. भरताच्या दंडावर त्याचा ताईत नव्हता. 
तापसीने धाबरून विचारले, ' बाळ भरता, तुझा ताईत कुठे आहे! किती बरं त्रास 
द्यायचा हा | 

तापसींपह राजाही ताईत शोध लागला. ताईत तिथेच जमिनीवर पडला होता. 
तो उचलायला राजा वाकला इतक्पात तापसी ओरडून म्हणाली, “थांबा राजन, त्याला 
हात लावू नका. ! इतक्यात त्याने तो उचललाही होता. 

तापसी स्तंभित होऊन राजाकडे पाहातच राहिली. राजाने आश्चयाने विचारले, 
इतकं आश्चर्यचकित होण्यासारखं काय झालं? हा घ्या ताईत आणि बांधा तो 
भरताच्या दंडावर. १ 

त्याच्या शब्दाने तापसी शुद्धीवर आली. तिने सांगितले की मारीच षींनी हा . 
ताईत भरताच्या दंडावर बांधून असे सांगितले होते की, 'जर तो खाली पडला तर 
भरताच्या मातापित्यानेच तो उचलून घ्यावा. दुसऱ्या कोणी त्याला हात लावला तर 
ताईताचा साप होऊन त्याला दंश करील. 

तापसीचे शब्द ऐकताच भरत आपला पुत्र असल्याचा संशय खरा असल्याचे 
दुष्यंताला कळून चुकले. त्याच्या डोळ्यात आनंदाश्रू भरून आले. ' 


एवढ्यात भरताला सिंहशावकाचा कंटाळा आला होता. तो म्हणाला, “आई 
कुठाय ? मला तिच्याकडे जायचंय ! ! 


58 * 

दुष्यंत त्याला प्रेमाने म्हणाला, ' चल बाळ, आपण दोघेही तुझ्या आईकडे 
जाऊ या.” 

भरत ताबडतोब म्हणाला, ' तुम्ही मला नका बाळ म्हणू ! महाराज दुष्यंत माझे 
पिता आहेत. ' 

भरताबरोबर आश्रमाकडे जात असता दुष्यंताला एक एक -रून सर्व गोष्टी 
आठवू लागल्या. 

शकुंतला त्याच्या दरबारी आली असता तो तिला ओळखू शकला नव्हता. 
तेवहा काय झाले होते त्याच्या बुद्धीला कोण जाणे! कुठे भटकली असेल ती? 
किती कष्ट सहन करावे लागले असतील बिचारीला ! पण पिता कष्वाच्या 
आश्रमात न जाता मारीचक्रषींच्या आश्रमात कशी आली ती £ राजा विचारात गुंगून 
गेला होता. 

कण्बक्रषींच्या आश्रमातच तर त्याने प्रथम शकुंतलेला पाहिले होते. एकदा तो 
शिकार खेळायला गेला होता, एका हृरणाने त्याला खूप पळायला लावले होते. 
त्याचा पाठलाग करता करता तो आश्रमात जाऊन पो'चला होता. तेथे आपल्या 
सख्यांसह बृक्षलतांना पाणी देणाऱ्या शकुंतलेला त्याने पाहिले. इतकी सुंदर युवती 
त्याने राजमहालातसुद्धा पाहिली नव्हती. ,शकुंतलेला पाहाताच तिच्याशी विवाह 
करण्याचा निश्चय त्याने केला. कण्बक्षी त्यावेळी तीर्थयात्रेला गेले होते. 

शर्कुतलेला देखील दुष्यंत राजा आवडला होता. दोघांनी आश्रमात किवाह केला. 
काही दिवस राजा आश्रमातच राहिला. परंतु राज्यकारभार सोडून तो किती दिवस 
तेथे राहू शकणार होता £ कण्तक्रषीही परत आले नव्हते. त्यामुळे तो शकुंतलेलाही 
आपल्याबरोबर घेऊन जाऊ शकत नव्हता. | 

शेबटी राजाला परत जावे लागले. त्याने शकुंतलेचा ब इतर आश्रमवासियांचा 
निरोप घेतला. आपली आंगठी तिला देऊन तिला घेण्यासाठी आपल्या मंत्र्याला 
पाठविण्याचे आश्वासन दिले, राजा निघून गेला. 


60 


एके दिवशी शकुंतला विभनस्कपणे बप्तली असता अचानक दुर्वासत्रषी तेथे 
आले. दुर्वास अत्यंत रागीट म्हणून प्रसिद्ध होते. थोड्या थोड्या गोष्टींसुळे संतापून 
ते शाप देऊन बसत. लोक त्यांना भीत असत. ते आल्याचे शकुंतलेला कळले 
नाही. बत, संतापून £षींनी शाप दिला, “तू ज्याच्या ध्यानात मम्न आहेस तो 
तुला विसरून जाईल. एवढे रामायण होऊनही शकुंतलेला काहीं कळले नाही. ती 
आपल्यांच नादात होती. भयभीत होऊन सखी प्रियंवदेने क्रषीची क्षमायाचना 
केली. त्यावर षी म्हणाले, ' माझा शाप खोटा होणार नाही, पण आपण दिलेली 
खण पाहून त्याला पुन्हा हिचे स्मरण होईल '. इतके बोलून दुर्वास%षी तेथून 
निवून गेले. 


आणि झालेही असेच ! तीर्थयात्रेहन परत आलेल्या कण्वक्रषींना दुष्यंत शकुंत- 
लेच्या विवाहाची बातमी ऐकून खूप आनंद झाला. ते आपल्या कन्येला पतिगृही 
पाठविण्याची तयारी करू लागले. चांगला मुहूर्त शोधण्यात आला. 


शकुंतलेला आपलां आश्रम, आश्रमवासी मंडळी व पित्यासमान असलेल्या कप्ब- 
क्रर्षींना सोडताना फार दुःख झाले. स्वहस्ते लावलेल्या बृक्ष-लतांना आलिंगन देऊन 
ती रडली. आपल्या प्रिय ग्रुगाचा निरोप घेतला. आणि सर्वांना दुःखमम्न सोडून 
क्र्षींकुमारांतह ती पतिगृही जाण्यास निघाली. 


शकुंतला क्षीकुमारांसह दुष्यंतराजाच्या महालात गेली. पण राजा तिला 
ओळखूपुद्धा शकला नाही. शकुंतलषेने आपले मुखावगुंठण दूर केले. तिच्या सौंदर्याने 
सर्वे महाल उजळून गेला. तरीही राजा तिला ओळख शकला नाही. शकुंतलेच्या 
दुःखाला पारावार उरला नाही. तिज्ञा वाटले आपली अंगठी पाहून राजाला सर्व 
स्मरेल. पण दुदैंब असे की आंगठीही कुठेतरी हरवली होती. 


लज्जित आणि अपमानित होऊन शकुंतला महालाबाहेर पडली. दुर्वासाच्या 
शापामुळे दुष्यंताला तिचे विस्मरण पडले हे तिला काय ठाऊक! 'हषीकुमार 


| 


तिला कण्बाच्या आश्रमाकडे घेऊन निघाले. 
परंतु शकुंतलेने ते नाकारले. कोणत्या तोंडाने 
वडिलांकडे जायचे! क्रषीकुमारांनी तिला हेमकूट 
पर्वेतावरील मारीचक्रषींच्या आश्रमात नेऊन 
सोडले. 


शकुंतला गेल्यानंतर दुष्यंताच्या राजधानीतील 
एक आश्चर्यकारक घटना घडली. एक कोळी 
बाजारात राज्याची आंगठी विकत असताना 


62 


पकडला गेला. आंगठी पाहाताच राजाने ती ओळखली. हीच आंगठी त्याने शकुंतलेला 
दिली होती. गंगेची पजा करताना ती तिच्या बोटातून गळून पडली होती व एका 
मासोळीने ती गिळंकृत केली होती. 

राजा सारखा अस्वस्थ राहू लागला. त्याच्या पश्चात्तापाला पारावार उरला नव्हता. 
कुठे असेल बरे शकुंतला ? तिला शोधून आणून तिची क्षमा मागून तिला महालात 
आणल्याशिवाय त्याला चैन पडले नसते. 

त्याच वेळी देव आणि असुर यांच्यात लढाईला तोंड लागते. इंद्राने दुष्यंताची 
मदत मागितली. युद्धावरून परत येताना राजा हेमकूटपर्वेतावर उतरला तेथे त्याला 
त्याचा पुत्र भेटला. 
याप्रकारे विचार करीत दुष्यंत भरत आणि तापसीबरोबर आश्रमाकडे. चालला 
होता. | ी 

इतक्यात शकुंतलादेखील भरताला शोधत तिथे येऊन पोचली. दुष्यंताला पाहाताच 
ती थबकून उभी राहिली. आईच्या डोळ्यांना आसवाच्या धारा लागलेल्या पाहून 
भरताने विचारले, ' हे कोण आहेत आई? हे कोण आहेत आई? हे मला “बाळ' 
का म्हणून म्हणतात? 

स्वतःला सावरून शकुंतलेने डोळे पुसले. ती भरताला म्हणाली, “बाळ यांना 
प्रणाम कर. हेच तुझे वडील आहेत. 

माता, पिता, आणि पुत्रांनी जाऊन मारीचक्रषींना वंदन केले. दुष्यंतांने सर्व 
हकिगत सांगून शकुंतला व भरत यांना सोबत नेण्याची अनुमती मागितली. 

एका झुभदिनी शकुंतला व भरत यांनी आश्रमाचा निरोप घेतला. कण्वमुनींच्या 
आश्रमातील निरोपप्रसंग तिला आठवला. त्यानंतर किती आपदा सहन केल्या होत्या 
तिने. परंतु आजचा दिवस किती भाग्यशाली होता ! 

भरत निरोप घेऊ लागला तेव्ह्या आश्रमवासीयांना आसवे आवरली नाहीत. तो 
सर्वांना अत्यंत प्रिय होता, आश्रमाची शोभा होता तो. भरताच्या मस्तकावर हात 


63 
ठेऊन भरल्या कंठाने मारीचक्रपी म्हणाले, ' आजचा दिवस फार शुभ आहे. बाळा! 
तू आज वडिलांच्या घरी जात आहेस. * 

मग ते दुष्यंताला म्हणाले, ' राजन, तुमचा पुत्र अत्यंत पराक्रमी होईल. तो दृप्य- 
ताचा मुलगा म्हणून नव्हे तर तुम्ही त्याचे पिता म्हणून विख्यात व्हाल. माझी 
भविष्यवाणी कधीही खोटी ठरणार नाहीं. ईश्वर याला शतायुपी करो, ' 

वनाच्या सीमेपर्यंत आश्रमबासी त्यांना निरोप देण्यास आले. 

राजधानीत या तिघांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. संपूण नगर तोरणांनी व 
मंगल कलशांनी सजविले होते. दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. नृन्य-गायनाचा 
जल्लोष कितीतरी दिवस चालू होता. कोणीही रिक्‍त हस्ताने जाऊ नये म्हणून 
खजिना खुला करण्यात आला. साऱ्या राज्यात आनंदीआनंद झाला. | 

भरताच्या नव्या जीवनाचा प्रारंभ झाला. दासींनी त्याला गुलाबजलानें न्हाऊ, 
घातले. राजपुत्राला साजेशी रेशमी वसने नेसवली, गळ्यात बहुमोल मोत्यांची माळ 
घातली, शिरावर रत्नखचित मुकुट ठेवला आणि कंबरेला तलवार बांधली. तपस्वी 
बालक भरत तेजस्वी राजकुमार वनला-प्रथम त्याने कुलदेवतेला प्रणाम केला मग 
कुलगुरूला व शेवटी मात्यापित्याला. मग मोठ्या ऐटीत पित्यावरोबर राजदरबारात 
जाऊन बसला. त्याल] पाहून हे सर्व तो प्रथमच करीत आहे असे कोणालाच वाटन 
नाही. पिता-पुत्राची अनुपम जोडी पाडून प्रजा आनंदित झाली. देवांनी स्वर्गातून 
पुष्पवर्षांव केला व आशीर्वाद दिले. 

दुष्यंतराजाने पुष्कळ वें राज्य केले. त्यानंतर भरत राजा झाला. सिंह शावकांशी 
खेळणारे वालक चक्रवर्ती सम्राट बनले. असे म्हणतात की भारतावरून'च या देशाला 
* भारतवर्ष ' असे नाव पडले. 


पातोत्च क कका तासा ८: १७७ र (1 (त. ९७ 170 


0472-0 


1551२ 81-237 


ट्रस्ट, इंडिया 


>>. 


| नॅशनल बुक 


